वाशिम व बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांची राज्यमार्ग म्हणून Soa करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०२ सप्टेंबर, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
क्र.का-२(२/दर्जोन्नती-वाशिम/२०२०/१६८६, दि.१४/०७/२०२०. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
vara वाशिम व बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांची राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण 
होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन वाशिम व बुलडाणा जिल्ह्यातील खालील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | समाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत  दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण क्रमांक/ 
लांबी । नामाभिधान 
| रा.मा.२१४ ते सोनाटी प्रमुख ।०/०० ते ३/०० । ७८.७०० | राज्यमार्ग- 
मांगुळझनक मसलापेन जिल्हा ।३.०० कि.मी. कि.मी. । ३९९ 
बेलखेड रिठद करंजी मार्ग- ४७ 
अमानी जोडगव्हाण WR ।०/००्ते 
तोरणाळा जिल्हा । ३४/१०० 
सांवगाजहागीर मार्ग- २४ । ३४.१०० कि.मी. 
पार्डीटकमोर 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५६/नियोजन-२ 


रा.म.मा.२८१ला प्रमुख ।०/००ते 
जोडणारा रस्ता. जिल्हा | २९/६०० 
मार्ग-६ । २९.६०० कि.मी. 
प्रमुख ।१४/००्ते 
जिल्हा । २६/०० 
मार्ग- ७ ।१२.०० कि.मी. 
2. प्र.रा.मा.१२ डोंगरकिन्ही | प्रमुख | 0/00 ते १५/०० 
मेडशी रिधोरा राजुरा | जिल्हा | १५.०० कि.मी. | ९३.६०० | राज्यमार्ग- 
कुत्तरडोह  किन्हीराजा । मार्ग-१४ कि.मी. । ४०० 
काटा वाशिम केकतउमरा | प्रमुख | ०/००ते 
अडगांव (बु.) रस्ता. जिल्हा । 32/300 
मार्ग-१५ । ३२.३०० कि.मी. 
प्रमुख ०/०० ते 
जिल्हा । २५/६०० 
मार्ग-३१ । २५.६०० कि.मी. 
प्रमुख ०/०० ते 
जिल्हा | २०/७०० 
मार्ग-२ | 20.900 कि.मी. 
a: रा.मा.-२१४ THIS प्रमुख ।०/००ते 
गोभणी मांगुळझनक जिल्हा । २६/२०० २६.२०० । राज्यमार्ग- 
कुकसा प्र.रा.मा.-१२ ला । मार्ग-१२ कि.मी. | ४०१ 
जोडणारा रस्ता. 
४. । बेलखेड ढोरखेड प्रमुख ।०/००ते 
शिरपूर करंजी जिल्हा | १६/६०० ३४.६०० | राज्यमार्ग- 
तामसी वाशिम रस्ता. मार्ग-८ | 9§.g00 कि.मी | कि.मी. |।४०२ 
प्रमुख ०/०० ते १८/०० 
जिल्हा । १८.०० कि.मी 
मार्ग-५ 
एकूण २३३.१०० 
कि.मी. 
सदर रस्ते दर्जोन्नरत केल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील वाशिम 


जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३०.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण 
लांबी (२८२.५१० -- २३०.१००) म्हणजेच ५१२.६१ कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५६/नियोजन-२ 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 230.900 कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१२९५.७३- 230.900) 
म्हणजेच १०६५.६३ कि.मी. इतकी होईल. 

तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३.०० कि.मी. ने 
वाढ होवून एकूण लांबी (८०२.२३ + ३.००) म्हणजेच ८०५.२३ कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२३९५.८९- ३.००) 
म्हणजेच २३९२.८९ कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९०२१५४५०३०३१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant 
Vinayakrao Patil कळकळ” 
(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) विभागीय आयुकत, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,वाशिम/बुलडाणा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम/बुलडाणा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम/बुलळडाणा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


& 


S 


eS 


) 
) 
) 
8) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


